सन २०२२-२३ मध्ये लेखाशीर्ण २२४५ ०३१५ 
व २२४५ २३६३ व अंतर्गत उणे (- प्राधिकार 
पत्रावर कोषागारातून रक्‍कम आहरित 
करण्याकरिता प्राधिकृत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन, आ.व्य.प्रभाग), 
शासन निर्णय क्र. एससीवाय-०९/२०२२/प्र.क्र.५७/म-११ 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, १४ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २१.१०.२०२२. 


वाचा : १. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक: सीएलळएस-२०२१/प्र.क्र. २०३ /म-३,दि.११ ऑगस्ट २०२२ 
२. शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र.एससीवाय-०४/२०२२/प्र.क्र.३१/म-११, दि.३ जून २०२२ 
३. शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र.सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.२५३/म-३,दि.२२ ऑगस्ट २०२२ 
४. शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र.एससीवाय-०९/२०२२/प्र.क्र.५७/म-११,दि.२१ सप्टेंबर २०२२ 


प्रस्तावना :- 

राज्यात अचानक उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पंचनामे होऊन प्रस्ताव प्राप्त होऊन बाधितांना मदत 
वितरीत करण्यासाठी बराच कालावधी जातो. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये werd नुकसान झाल्यास 
बाधितांना तातडीने मदत वाटप करणे शाक्य व्हावे म्हणून राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार लेखाश्ीर्ष 
२२४५ ०३१५ अंतर्गत तसेच राज्य निधीतून विहित दराने तातडीने मदत वाटप करणे शाक्य व्हावे म्हणून HAS 
२२४५ २३६३ अंतर्गत जिल्हाधिकारी यांना उणे (-) प्राधिकार पत्रावर कोषागारातून रक्‍कम आहरित करण्यासाठी 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये Word नुकसान झाल्यास बाधितांना तातडीने मदत वाटप करणे आवश्‍यक 
असल्याने, सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाचा खर्च भागविता यावा म्हणून खालील लेखाशीर्षांतर्गत उणे (-) 
प्राधिकार पत्रावर कोषागारातून रक्‍कम आहरित करण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) नैसर्गिक आपत्तीमध्ये प्ुधनाचे नुकसान (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार) 
मागणी क्र. सी-६, प्रधान लेखाशीर्ष- २२४५-नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२ पूर 
चक्रीवादळे इ. ११७ VIA खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना सहाय्य, (९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
मानकानुसार खर्च, (९१) (०१) मृत जनावरांऐवजी पशुधन खरेदीसाठी अल्प व अत्यल्प भूधारक 
शेतकऱ्यांना सहाय्य, ३१ सहायक अनुदाने ( वेतनेतर) (२२४५ ०३१५) 

आ) नैसर्गिक आपत्तीमध्ये LATA नुकसान (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकाव्यतिरिक्त) 
मागणी क्र. सी-६, प्रधान लेखाशीर्ष- २२४५-नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२ पूर 
चक्रीवादळे इ. ११७ VAT खरेदीसाठी SAHA सहाय्य, (९२) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
मानकाव्यतिरिक्‍्त खर्च, (९२) (०१) मृत जनावरांऐवजी पशुधन खरेदीसाठी अल्प व अत्यल्प भूधारक 
शेतकऱ्यांना सहाय्य, ३१ सहायक अनुदाने ( वेतनेतर) (२२४५ २३६३) 


२. उक्त नमूद संदर्भ क्र.२ येथील दि.२२.८.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये चालू हंगामात जुन ते ऑक्टोबर 
२०२२ या कालावधीत शोती पिकाच्या व्यतिरिक्त इतर नुकसानीसाठी शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, 
दिनांक ११.०८.२०२१ अन्वये विहीत केलेले दर अनुज्ञेय करण्यात आले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पद्युधनाचे 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-०९/२०२२/प्र.क्र.५७/म-११ 


नुकसान झाल्यास बाघितांना द्यावयाची मदत ही, महसूल व व न विभागाच्या दिनांक ११.०८.२०२१ च्या शासन 
निर्णयानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार लेखाशीर्ष २२४५ ०३१५ मधून व राज्य आपत्ती 
प्रतिसाद निधीच्या मानकाव्यतिरिक्‍त लेखाशिर्ष २२४५ २३६३ मधून उणे प्राधिकरणावर देण्यात यावी. 


३. उणे प्राधिकारपत्रावर निधी वितरीत करताना संबंधित अधिकारी यांनी उक्त बाबींचे पंचनामे झाले 
असल्याची तसेच Wed झालेले नुकसान हे नैसर्गिक आपत्तीमुळे झाले असल्याची खातरजमा करून 
(पशुधनाचा शव विच्छेदन अहवाल तपासून) निधी वितरीत करावा. तसेच Wy नुकसानीबाबत आव्यक तेथे 
संबंधित पशुधन विकास अधिकारी यांचा अहवाल तपासून निधी वितरीत करावा. याबाबतचा अहवाल निधी 
मागणीच्या विहीत नमुन्यात वेळोवेळी शासनास सादर करावा. 


8, सदर area निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २३१६/२०२२/व्यय-९, 
दिनांक २८.९.२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


प्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०२११२४४१९२६१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar 
Date: 2022.10.21 12:49:08 +05'30' 


(संजय धारूरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधान भवन, मुंबई 
४. विधान मंडळाचे सर्व सन्माननीय सदस्य 


५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव ( पदुम), मंत्रालय, मुंबई 
७. आयुक्त, Tae, महाराष्ट्र राज्य, औंध,पुणे 
८. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
९. सर्व जिल्हाधिकारी 
१०. A ASIST -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
११. मा.महाळेखापाल -१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
१२. संचालक, लेखा व HMR, मंत्रालय, मुंबई 
१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१४. सर्व जिल्हा कोषागर अधिकारी 
१५. वित्त विभाग (व्यय-९/अर्थ-६)मंत्रालय, मुंबई 
१६. सह सचिव, (ब-१/२), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. कार्यासन अधिकारी म-३, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८.निवडनस्ती (म-११). 
पृष्ठ २ पैकी २ 


